धनोली ल. पा. तलाव ता. कळवण,जि. नाशिक 
डावा कालवा सा.क्र. १६५ मी ते १२००० मी 
मधील विशेष दुरुस्ती कामाचे अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.२७९/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १८ डिसेंबर, २०२३ 
वाचा:- 
१. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे 
पत्र.जा.क्र.गोमपाविम /सिंचन-१/ धा-२८८/ ३८६० दि. २०/०४/२०२३ 
२. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 
३. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 
४. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/ सिंव्य दि (कामे)१/८/२०१९. 
५. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे), दि.१६/९/२०२१. 
६. शासन परिपत्रक क्र-प्रमा २०१३/(७८५/१३)/ सिंव्य (कामे), दि १/१/२०१५. 
७. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५११६/२०२२/सिंव्य(कामे) दिनांक १४/०३/२०२३ 


प्रस्तावना:- 
धनोली ल.पा.योजना ही नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालुक्‍यातील आहे.हे धरण प्रत्येक वर्षी क्षमतेने 

भरते.सदर प्रकल्पास उजवा व डावा कालवा आहे.या डाव्या कालव्याची लांबी १२ कि.मी. असून एकूण विसर्ग १.३७ 
घ.मी. / प्र.से.आहे.परंतु सध्यस्थितीत कालवा पूर्ण क्षमतेने वाहत नाही.हा कालवा डोंगराळ भागातून गेला असून 
कालव्यातून मोठ्या प्रमाणात गळती होऊन कालव्याचे नुकसान झाले आहे. धनोली प्रकल्पांतर्गत 
धनोली,बापखेडा,जीरवाडा,दळवट, Brahh व इतर गावे येतात. या कालव्यावरील एकूण लाभक्षेत्र ७०२ हे.आहे. 

धनोली ल.पा. योजनाच्या लाभक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणांत पाऊस होत असल्याने डोंगर माथ्यावरून पाणी जोरात 
वाहून येते त्यामुळे डाव्या कालव्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, तसेच कालव्यामधून गळती होत 
असल्याने सिंचन व्यवस्थापन करण्यास अडचणी निर्माण होत आहे. प्रस्तावित कामे पूर्ण झाल्यानंतर कालव्याच्या 
वहन क्षमतेतत वाढ होणार आहे.सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर १२५७ हे क्षेत्र पुर्नस्थापित करणे शक्य होणार आहे. 

या पार्श्वभूमीवर धनोलळी ल.पा.तलाव ता.कळवण,जि.नाशिक डावा कालवा सा.क्र. १६५ मी ते १२००० मी 
मधील विशेष दुरुस्ती कामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
त्याप्रमाणे शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ,छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) अंतर्गत धनोली ल पा. 
तलाव ता. कळवण,जि.नाशिक धरणाचे डावा कालवा सा.क्र. १६५ मी ते १२००० मी मधील विशेष दुरुस्ती कामाचे 
अंदाजपत्रकास रू ३,७९,२२,७३९/- (रू तीन कोटी एकोणऐंशी लक्ष बावीस हजार सातऱो एकोणचाळीस फक्त) 
एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
१) तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कामाचे नियोजन व पूर्णत्व , प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत खर्च करणे 
इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक राहिल. 
२) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्ण वापर 
करुन बचत साधावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.२७९/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 


३) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. 
४) सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत यापुर्वी स्थापित पाणी वापर संस्थाकडे 
लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची संपुर्ण जबाबदारी क्षेत्रिय अधिका-यांची राहील. 
५) प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय स्तरावरील निर्णयास 
मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. 
६) प्रस्तावित दुरस्तीकामांद्वारे अंदाजे १२५७ हेक्‍टर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्याची जबाबदारी क्षेत्रिय 
अधिकारी यांची राहील. 
प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०२ लघु पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- 
सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती/विस्तार व 
सुधारणा कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अंशदान (००)(१८) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली Sara (उर्वरीत महाराष्ट्र) (४७०२ ७४८१) (योजनांतर्गत) (कार्यक्रम ) ५४ 
गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाली टाकुन मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 
या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये क्र. 
३१ सन २०२३ -२४ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


सदर शासन निर्णय संकेतस्थळावर७/५/५/.॥18॥89511॥9.9०५.॥) उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा 
संगणक संकेतांक २०२३१२१८१४३७४२६०२७ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
N A M ITA RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8ee2809da7de03ff444cfa186d623a75facSdb94fbSc9de45f 
8a05b5f4b6fb7f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=69D01 0EE03D01B7C859C5458FEEAF66B1EAE16BC6 
G A U RAV BA S EF R 7F5CCB127AE66608DE5FA48, cn=NAMITA GAURAV BASER 
Date: 2023.12.18 15:37:18 +05'30' 
(न.गौ.बसेर) 
शासनाच्या उप सचिव 
सोबत सहपत्र :- 
प्रत :- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 


) 
2) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, 
४) मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, 
५) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
६) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
८) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
९) अ.मु.स. (वित्त) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१०) अ.मु.स. (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
११) अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१२) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१३) सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१४) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 
१५) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 
१६) कार्यकारी संचाळक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ,छत्रपती 
संभाजीनगर( औरंगाबाद ) 


का मोळा. wae Sl esl 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.२७९/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 


१७) मुख्य अभियंता ,जलसंपदा विभाग ,उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक. 
१८) आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१९) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 
२०) कार्यकारी अभियंता, मालेगांव पाटबंधारे विभाग ,मालेगांव. 

29) Ra. (कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.२७९/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 


दि. ९८/१२/२०२३ चे सहपत्र 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र -२०२३/(प्र.क्र.२७९/२०२३)/ सिंव्य (कामे), 


Sr.No. Description of Item Amount in ( Rs. ) 
1 Works (Excluding Royalty) 
2 C - Works 27568077 
3 Royalty 4289685 
4 Total work Cost (Including Royalty) 31857762 
5 1 % Insurance 275681 
6 18 % GST 4962254 
7 3 % Contingencies 827042 
Total Rs. = (44+5+6+7) = 37922739 


NAMITA 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 

.20=8ee2809da7de03ff444cfa1 86d623a7 5facSdb94fb5c9 
de45f8a05b5f4b6fb7f, postalCode=400032, st=Mah 


GAURAV BASER ळक 


ite: 2023.12.18 15:37:38 +05'30' 


( न.गो.बसेर ) 
शासनाच्या उपसचिव 


1DO10EEO3D01B7C859C5458FEEAF66B1EAE16 
27AE66608DESFA48, NAMITA GAURAV BASER 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


